सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . ६ ] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , नांदेड यांजकडून 
अधिसूचना ( कलम -१ ९ ) 

मा . जिल्हाधिकारी , नांदेड यांची मान्यता क्र .२०२१ / आरबी / डेस्क -३ / 
सिआर -११३ दि . १६.०१.२०२३ 


पृष्ठे 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ११५ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

१५२ 


औ . भाग १-६ 


ते 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

१ 


क्रं .२०२१ / भूसं / पात / लसिका क्र . २ / मौ . बन्नाळी / सिआर -१ ९ ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा 

66 

निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) याच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना 
क्रमांक -६ पान क्र.१७७६-१७७७ वर दिनांक जुन १६-२२ , २०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
विभाग क्र . ६ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 


११५ 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी २ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ३ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


[ पृष्ठे - ४० , 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकात - याने , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 


८ 


19 

आणि ज्याआर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


११६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अ.क्र . 

गावाचे नांवः मौ . बन्नाळी तालुकाः धर्माबाद जिल्हा : नांदेड 
भूमापन क्रमांक क्षेत्र | सोडुन देण्यात आलेले 
किंवा गट नंबर 

जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 
हे . आर . 


०१ 


१७५ 


एकूण 


( हे.आर. 

मध्ये ) 

०.४१ 

०.४१ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांवः- भूसंपादन प्रस्ताव धर्माबाद शाखा कालव्यावरुन निघणारी 
डावी मायनर क्र .२ साठी गट क्र .१७५ मौ . बन्नाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव धर्माबाद शाखा कालव्यावरुन 
निघणारी डावी मायनर क्र . २ साठी गट क्र . १७५ मौ . बन्नाळी ता . धर्माबाद 
जि . नांदेड . 

समाजाला होणारे लाभ : - जलसिंचनाची पायाभूत सुविधा . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांवः मौ . बन्नाळी तालुकाः धर्माबाद 
भूमापन क्र . किंवा गट नं . 

अनु क्र . 


- लागु नाही - 

- 


दिनांकः -१६ / ०१ / २०२३ 
ठिकाणः- नांदेड . 


जिल्हा : नांदेड 
क्षेत्र हेक्टर मध्ये 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
- लागु नाही - 


टिपः- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 


स्वा / 

जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


भाग १ - पुरवणी 


२ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर जि . जालना यांजकडून 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 


जा.क्र .२०२३ / भूसंपादन / सिआर -३६ / २००६ दिनांक १७.१.२०२३. 

ज्याअर्थी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ज्याच्या 
कलम ३ खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे 
असे ही अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हयातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


- 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग 

परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू 
आनखी असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा 
करण्यात आला आहे . 


याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी 
अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर 
जि . जालना यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची -१ 


1 . 


गावाचे नांव : खोराडसावंगी 

अनुक्रमांक 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 


8 . 


जमीनीचे वर्णन 


भूमापन क्रमांक किंवा 


गट क्रमांक 


19 / आ / 4 


तालूका : मंठा जिल्हा जालना 
आवश्यक असलेले 

अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 


19 / आ / 3 


19 / 1,19 / 31 / 2 


19 / ई / 6 


19/1 


19 / आ / अ / 5 

19 / आ / अ / 5 


एकूण 


19 / आ / 3 


0.08 


0.36 


0.41 


1.08 


0.16 


0.27 


0.10 


0.09 


2.55 


प्रकल्पाचे नांव 
येथील 


११७ 


: मौजे खोराडसावंगी तालूका मंठा जिल्हा जालना 


क्षेत्र २ हे . ५५ आर जमीन पाझर तलाव क्रमांक ०३ 

करीता भूसंपादन करणे . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे खोराडसावंगी तालूका मंठा जि.जालना येथील 
पाझर तलाव क्रमांक ०३ करीता भूसंपादन 

अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -४ 

: 

सामाजिक परिणाम निर्धारण नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ६ 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची -०५ 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान ऊंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दुर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत 
नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश 


क्रमांक निरंक 

टिप- उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना 
यांचे कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 

उपविभागीय अधिकारी परतूर , जि . जालना . 


११८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


३ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर जि . जालना यांजकडून 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 


जा.क्र .2023 / भूसंपादन / सिआर -78 / 2007 दिनांक 17.1.2023 ज्याअर्थी 
भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 ( 2013 चा 30 ) ज्याच्या कलम 
3 खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण / 11 / 
2014 / प्र.क्र .77 / अ -2 दिनांक 19 जानेवारी 2015 ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे ही 
अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 च्या खंड 
( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हयातील 500 हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 11 च्या पोट 
कलम ( 1 ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम 43 च्या पोट कलम ( 1 ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
11 पोट कलम ( 5 ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम 2014 यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा 
करण्यात आला आहे . याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत 
केल्या प्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम 11 च्या पोट कलम 4 अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची -1 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : खोराडसावंगी तालूका : 

अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा 

गट क्रमांक 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


64/6 

64/6 


प्रकल्पाचे नांव 


64/7 


64/10 


एकूण 


मंठा जिल्हा जालना 
आवश्यक असलेले 


अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 


0.81 


0.81 


0.60 


0.25 


2.47 


अनुसूची -2 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 


: खोराडसावंगी पाझर तलाव क्रमांक 13 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन  ः मौजे खोराडसावंगी तालूका मंठा जि.जालना येथील 

पाझर तलाव क्रमांक 13 करीता भूसंपादन 

समाजास मिळणारे लाभ : सदरची जमीन खोराडसावंगी पाझर तलाव 
क्रमांक 13 करीता संपादीत केल्याचे पाण्याची पातळी वाढेल व पाझर 
तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावक - यांचे जिवनमान उंचावेल 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -3 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -4 

सामाजिक परिणाम निर्धारण नविन भूसंपादन कायदा 2013 चे कलम 6 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -05 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दूर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत 
नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 


क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश 


क्रमांक निरंक 


टिप : - उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना 
यांचे कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 

उपविभागीय अधिकारी परतूर , जि . जालना . 


४ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर जि . जालना यांजकडून 


११ ९ 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 


जा.क्र .2023 / भूसंपादन / सिआर -30 / 2007 दिनांक 17.1.2023 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 ( 2013 चा 30 ) 
ज्याच्या कलम 3 खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर 
करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण / 11 / 2014 / प्र.क्र .77 / अ -2 दिनांक 19 जानेवारी 2015 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) 
यात यापुढे असे ही अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
3 च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्हयातील 500 हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 11 च्या पोट 
कलम ( 1 ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम 43 च्या पोट कलम ( 1 ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , 
या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम 11 च्या पोट कलम 4 अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


१२० 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
11 पोट कलम ( 5 ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम 2014 यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा 
करण्यात आला आहे . याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत 
केल्या प्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - 05 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दूर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत 
नाही . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची -1 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : खोराडसावंगी तालूका : मंठा जिल्हा : जालना 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा आवश्यक असलेले 

गट क्रमांक 

अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 

01.25 

01.25 

01.25 

03.75 


1 . 

2 . 

3 . 


64/1 

64/2 

64/3 


एकूण 


अनुसूची -2 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 


प्रकल्पाचे नांव 

: खोराडसावंगी पाझर तलाव क्रमांक 08 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन  ः मौजे खोराडसावंगी तालूका मंठा जि.जालना येथील 
पाझर तलाव क्रमांक 08 करीता भूसंपादन 


समाजास मिळणारे लाभ : सदरची जमीन खोराडसावंगी पाझर तलाव 
क्रमांक 08 करीता संपादीत केल्याचे पाण्याची पातळी वाढेल व पाझर 
तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावक - यांचे जिवनमान उंचावेल 


अनुसूची -3 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


भाग १ - पुरवणी 


सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -4 

: 

सामाजिक परिणाम निर्धारण नविन भूसंपादन कायदा 2013 चे कलम 6 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश 


क्रमांक निरंक 

टिपः- उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना 
यांचे कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 
उपविभागीय अधिकारी परतूर , जि . जालना 


५ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर जि . जालना यांजकडून 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 


जा.क्र .2023 / भूसंपादन / सिआर -33 / 2008 दिनांक 17.1.2023 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 ( 2013 चा 30 ) 
ज्याच्या कलम 3 खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर 
करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण / 11 / 2014 / प्र.क्र .77 / अ -2 दिनांक 19 जानेवारी 2015 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) 
यात यापुढे असे ही अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
3 च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्हयातील 500 हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 11 च्या पोट 
कलम ( 1 ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


औरंगाबाद विभाग 

आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -3 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


आणि ज्याअर्थी कलम 43 च्या पोट कलम ( 1 ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम 11 च्या पोट कलम 4 अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
11 पोट कलम ( 5 ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम 2014 यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा 
करण्यात आला आहे . याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत 
केल्या प्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 


अनुसूची -1 
जमीनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : खोराडसावंगी तालूका : मंठा जिल्हा : जालना 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा आवश्यक असलेले 
गट क्रमांक 

अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 

0.21 

0.67 

0.88 


1 . 

2 . 


69/1 

69/2 


एकूण 

अनुसूची -2 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 
प्रकल्पाचे नांव : खोराडसावंगी पाझर तलाव क्रमांक 07 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन  ः मौजे खोराडसावंगी तालूका मंठा जि.जालना येथील 
पाझर तलाव क्रमांक 07 करीता भूसंपादन 

समाजास मिळणारे लाभ : सदरची जमीन खोराडसावंगी पाझर तलाव 
क्रमांक 07 करीता संपादीत केल्याचे पाण्याची पातळी वाढेल व पाझर 
तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावक - यांचे जिवनमान ऊंचावेल . 


१२१ 


सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -4 


सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा 2013 चे कलम 6 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची -05 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान ऊंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दूर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत 
नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश 


क्रमांक निरंक 

टिपः- उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि . जालना 
यांचे कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 

उपविभागीय अधिकारी परतूर , जि . जालना . 


६ 

उपविभागीय अधिकारी , परतूर जि . जालना यांजकडून 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन , व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाईचा 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना : 


जा.क्र .2023 / भूसंपादन / सिआर -13 / 2014 दिनांक 30.1.2023 ज्याअर्थी 
भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुर्नव्यवस्थापन करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 ( 2013 चा 30 ) ज्याच्या कलम 
3 खंड ई व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण / 11 / 
2014 / प्र.क्र .77 / अ -2 दिनांक 19 जानेवारी 2015 ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे ही 
अधिसुचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 च्या खंड ( झेड 
अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्हयातील 500 हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल ईतक्या क्षेत्र करीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -1 
जमीनीचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचने नुसार समिचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांनी या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजना साठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 11 च्या पोट 
कलम ( 1 ) च्या तरतूदीन्वये याव्दारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , 
उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी कलम 43 च्या पोट कलम ( 1 ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पांच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम 11 च्या पोट कलम 4 अनुसार कोणती ही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांका पासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणता ही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणता ही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देण्यात येईल . परंतू आनखी 
असे की , जर कोणत्या ही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दी पुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्या ही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकारी 
यांचे कडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
11 पोट कलम ( 5 ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम 2014 यात या पुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा 
करण्यात आला अ याच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या 
प्रमाणे भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकारी 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना 
यांना पदनिर्देशित करण्यात येत आहे . 


गावाचे नांव : माळतोंडी तालूका मंठा जिल्हा : जालना 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा आवश्यक असलेले 
अंदाजीत क्षेत्र हे . आर 

गट क्रमांक 

01.80 

01.80 

00.40 

04.00 


1 . 

2 . 


3 . 


445 

445 

445 


भाग १ - पुरवणी 


एकूण 


अनुसूची -2 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत वर्णन 


प्रकल्पाचे नांव 

माळतोंडी ता.मंठा पाझर तलाव क्रमांक 08 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे माळतोंडी तालूका मंठा जि . जालना येथील 
पाझर तलाव क्रमांक 08 करीता भूसंपादन 

समाजास मिळणारे : सदरची जमीन माळतोंडी ता.मंठा येथील गट 
क्रमांक 445 मधून 4 हे .00 आर जमीन पाझर तलाव क्र . 08 करीता 
संपादीत केल्याचे पाण्याची पातळीवाढेल व पाझर तलावाचे पाण्याचा लाभ 
सिंचनासाठी होऊन गावक - यांचे जिवनमान ऊंचावेल 


अनुसूची -3 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


सदरचा पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संम्मती आहे . यमध्ये कोणती ही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणती ही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची -4 

सामाजिक परिणाम निर्धारण : नविन भूसंपादन कायदा 2013 चे कलम 6 
नुसार सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सुट देण्यात आली आहे . 
अनुसूची -05 

अ ) सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावातील शेतक - यांचे जिवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या 
जवळील शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी ऊंचावेत . सदरचा पाझर हा 
दूर्गम भागाततील शेत जमीनीवर असून सदर पाझर तलावामुळे कोणती ही 
व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत होत नाही त्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . ससब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत 
नाही . 


ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 

क ) ज्या अधिसुचने व्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तो 
आदेश क्रमांक निरंक 


टिपः- उक्त जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी परतूर जि.जालना 
यांचे कार्यालयात पाहण्या करीता ठेवण्यात आला आहे . 


( भाऊसाहेब जाधव ) 

उपविभागीय अधिकारी परतूर , जि . जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


७ 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा . प्र . क्र . ४ बीड मु . अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक १२.१२.२०२२ 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ४० / २००५ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . सदर कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे 
कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . 
मु . अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


५ 


८ 


९ 


गावाचे नांव : -जिल्हा बीड , तालुकाः अंबाजोगाई , 

गांव . नवाबवाडी 


स.नं. / ग.नं. 

६३४ पै 


६३४ पै 


६ ९ ० पै 

६ ९ १ पै 

६ ९ २ पै 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


६ ९ २ पै 


६ ९ २ पै 

६ ९ २ पै 

८१ पै 

एकुण 


हानुमंतवाडी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.५० 

०.३३ 

०.५७ 

१.१६ 


१.०० 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


१.०० 


१.०० 


१.०० 


१२३ 


०.२७ 

६.८३ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र .१ मौजे नवाबवाडी / हानुमंतवाडी 
ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र .१ मौजे नवाबवाडी / हानुमंतवाडी 
ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .१ मौजे नवाबवाडी / हानुमंतवाडी 

ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 

अ.क्र . 


१२४ 


स.नं. / ग.नं. 


लागु नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र . 
क्र .४ बीड . मू अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

: 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


दिनांक : १२.१२.२०२२ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 


( विश्वास शिरसाठ ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 
जा . प्र . क्र . ४ बीड मु . अंबाजोगाई 


भाग १ - पुरवणी 


८ 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा . प्र.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक १२.१२.२०२२ 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / २७ / १ ९९६- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . सदर कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे 
कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . 
मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - जिल्हा बीड , तालुका : अंबाजोगाई , गांव . कुरणवाडी 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

७१० पै 

७० ९पै 

७० ९ पै 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


७० ९ पै 


एकुण 


अ.क्र . 


०.४८ 


१.०७ 


स.नं. / ग.नं. 


०.३२ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र .१ मौजे कुरणवाडी तालुकाः 
अंबाजोगाई , जि . बीड 


लागु नाही . 


०.३७ 


प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र . १ मौजे कुरणवाडी तालुकाः 
अंबाजोगाई , जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


२.२४ 


( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : गाव तलाव क्र . १ मौजे कुरणवाडी तालुकाः 
अंबाजोगाई , जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र . 
क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१२५ 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 

लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जाप्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 


दिनांक : १२.१२.२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


( विश्वास शिरसाठ ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 
जा.प्र.क्र .४ बीड मु.अंबाजोगाई . 


१२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


९ 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जा . प्र . क्र . ४ बीड मु . अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक १२.१२.२०२२ 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / २० / २००७.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


भाग १ - पुरवणी 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . सदर कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे 
कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . 
मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


गावाचे नांव : - जिल्हा बीड , तालुका : अंबाजोगाई , गांव केंद्रेवाडी 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं . 

८ ९ पै 

१.३३ 

१.९ ० 

३.२३ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


९ ० पै 

एकुण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ९ मौजे केंद्रेवाडी . तालुकाः 
९ 
अंबाजोगाई , जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ९ मौजे केंद्रेवाडी . तालुका : 
अंबाजोगाई जि.बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

९ 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ९ मौजे केंद्रेवाडी . तालुका : अंबाजोगाई 
, जि . बीड 

अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 


लागु नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र . 
क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 

दिनांक : १२.१२.२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


( विश्वास शिरसाठ ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 
जा.प्र.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई 


१२७ 


१० 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जा . प्र . क्र . ४ बीड मु . अंबाजोगाई यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक १२.१२.२०२२ 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १७ / २००७. ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता कता भासू शकते . 

भासू 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


१२८ 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . सदर कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे 
कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . 
मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - जिल्हा बीड , तालुकाः अंबाजोगाई , गांव साळुंकवाडी 
स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

३ ९पै 

४० पै 

एकुण 


सरकारी गायरान ०.८३ 


अ.क्र . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र ०१ मौजे साळुंकवाडी ताअंबाजोगाई 
, जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः - गाव तलाव क्र ०१ मौजे साळुंकवाडी ताअंबाजोगाई 
, जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


०.०८ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


०.९ १ 


( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


गावाचे नांव : -गाव तलाव क्र ०१ मौजे साळुंकवाडी ताअंबाजोगाई 
, जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


स.नं. / ग.नं. 


लागु नाही . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र . 
क्र . ४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


भाग १ - पुरवणी 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 


लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 

लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 

दिनांक : १२.१२.२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


( विश्वास शिरसाठ ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 
जा.प्र.क्र .४ बीड मु.अंबाजोगाई 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


११ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जा . प्र . क्र . ४ बीड मु . अंबाजोगाई 
यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक १२.१२.२०२२ 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १ ९ / २००५ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


J 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


१२ ९ 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . सदर कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे 
कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . 
मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - जिल्हा बीड , तालुका : अंबाजोगाई , गांव सोमनवाडी 
स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

०४२ 


२ 


४ पै 

एकुण 


०.१४ 


०.५६ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र ०१ मौजे सोमनवाडी ताअंबाजोगाई 
, जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र ०१ मौजे सोमनवाडी ताअंबाजोगाई 
● जि.बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र ०१ मौजे सोमनवाडी ताअंबाजोगाई 
, जि.बीड 

अ.क्र . 


१३० 


स.नं. / ग.नं. 


लागु नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र . , ३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र . 
क्र . ४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 

दिनांक : १२.१२.२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


( विश्वास शिरसाठ ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 
जा . प्र . क्र . ४ बीड मु . अंबाजोगाई 


भाग १ - पुरवणी 


१२ 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जा . प्र . क्र . ४ बीड मु . अंबाजोगाई यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक १२.१२.२०२२ 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / २ ९ / २००५ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 


औरंगाबाद विभाग 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . सदर कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे 
कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . 
मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


४ 


५ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - जिल्हा बीड , तालुकाः अंबाजोगाई , गांव . कुसळवाडी 

स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


१५८२ - अ 


१५८२ - ब 


१५८२ - क 


१५८२ - ड 


१६४० 


एकुण 


१.२१ 


०.८४ 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


२०६ 

०.२५ 

२.९ ६ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव  ः - पाझरतलाव क्र ०६ मौजे कुसळवाडी ता.अंबाजोगाई 
जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः - पाझरतलाव क्र ०६ मौजे कुसळवाडी ता . अंबाजोगाई 
जि . बीड 


( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


गावाचे नांव : - पाझरतलाव क्र ०६ मौजे कुसळवाडी ता . अंबाजोगाई 
, जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


लागु नाही . 


१३१ 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र . 
क्र .४ बीड . मू अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 

लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 

दिनांक : १२.१२.२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


( विश्वास शिरसाठ ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 
जा.प्र.क्र .४ बीड मु.अंबाजोगाई 


१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


१३ 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जा . प्र . क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक १२.१२.२०२२ 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / २३ / १ ९९९ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


भाग १ - पुरवणी 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . सदर कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे 
कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . 
मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


अ.क्र . 


१ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - जिल्हा बीड , तालुका : अंबाजोगाई , गांव . राक्षसवाडी 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 

३ ९ 

०.२५ 


५ 


४० 


४० 


४२ 


४० 


एकुण 


पो.ख. 


स.नं. / ग.नं. 


पो.ख. 


लागु नाही . 


०.०८ 


०.०१ 


०.५२ 


०.०५ 


०.१४ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव मौजे राक्षसवाडी ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः - गाव तलाव मौजे राक्षसवाडी ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


१.०७ 


( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 
परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव मौजे राक्षसवाडीता . अंबाजोगाई 
● जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
परिशिष्ट ४ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र . 
क्र .४ बीड . मू अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 


दिनांक : १२.१२.२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


( विश्वास शिरसाठ ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 
जा.प्र.क्र .४ बीड मु.अंबाजोगाई 


१३३ 


१४ 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जा.प्र.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक १२.१२.२०२२ 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १४ / २००४- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा 
आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


१३४ 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . सदर कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे 
कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . 
मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट ४ 


गावाचे नांव : - जिल्हा बीड , तालुका : अंबाजोगाई , गांव . राजेवाडी 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

१८२ पै 

१.३४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


एकुण 


अ.क्र . 


पो.ख 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र ०३ मौजे राजेवाडी ता . अंबाजोगाई 
, जि . बीड 


०.०४ 


प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र ०३ मौजे राजेवाडी ता . अंबाजोगाई 
, जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


१.३८ 


स.नं. / ग.नं. 


( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र ०३ मौजे राजेवाडी ता . अंबाजोगाई 
, जि . बीड 


लागु नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


भाग १ - पुरवणी 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र . 
क्र . ४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 

लागू नाही . 


नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 

दिनांक : १२.१२.२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


( विश्वास शिरसाठ ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 

जा.प्र.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

१५ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जा.प्र.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई 
यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 
नुसार अधिसुचना 

दिनांक १२.१२.२०२२ 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / २० / २००६.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / 
अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


४ 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


· 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 

J 


१३५ 

उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . सदर कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे 
कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . 
मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


गावाचे नांव : जिल्हा 


२ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

बीड , तालुका : अंबाजोगाई , गांव चिंचखडी 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.११ 


स.नं. / ग.नं. 

४७ पै 

४७ पै 

४८ पै 

एकुण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र ११ मौजे चिंचखंडी 
ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र ११ मौजे चिंचखंडी 
ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


०.०६ 

१.६७ 

१.८४ 


( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र ११ मौजे चिंचखंडी 
ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 

अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 


लागु नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


१३६ 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा . प्र . 
क्र .४ बीड . मू अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

नाही 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू 

लागू 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा . प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 

दिनांक : १२.१२.२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


( विश्वास शिरसाठ ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 
जा.प्र.क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई 


भाग १ - पुरवणी 


१६ 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जा.प्र . क्र .४ बीड मु . अंबाजोगाई यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक १२.१२.२०२२ 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ३ ९ / २००४.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . सदर कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे 
कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . 
मु अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


गावाचे नांव : - जिल्हा बीड , तालुका : अंबाजोगाई , गांव . चिंचखडी 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

९९ 

०.४६ 

०.३१ 
०.२७ 

१.०४ 


११७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


११७ 

एकुण 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र ०३ मौजे चिंचखंडी 

ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र ०३ मौजे चिंचखंडी 

ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


' , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र ०३ मौजे चिंचखंडी 

ता . अंबाजोगाई , जि . बीड 

अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 


लागु नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


१३७ 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , जा.प्र . 
क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 

लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ) , जा.प्र.क्र .४ बीड . मु अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 

दिनांक : १२.१२.२०२२ 

ठिकाण : अंबाजोगाई 


( विश्वास शिरसाठ ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 

जा.प्र.क्र .४ बीड मु.अंबाजोगाई 


१३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) औरंगाबाद यांजकडून 

१ ) भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार 


२ ) मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा . क्र . २०२० / आरबीडेस्क 
४ / समन्वय / भुसं / सिआर -१५५ दि . १२/०३/२०२० 

अधिसुचना : 

ज्याअर्थी , भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्र .११ / २०१४ / ७७ / 
-२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसुचना 
असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना करतांना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसुचना " संबोधण्यात यावे ) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ 
मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले 
आहे . 


- : 


आणि त्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसूची -१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल ” ) अनुसूची -२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचित शासन म्हणुन खात्री 
झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसुचित 
करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भुमी संपादन कायद्यअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -४ मध्ये नमुद केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट - कलम 
( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःर्स्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची -५ मध्ये महिती देणे 
आवश्यक आहे . ) 


भाग १ - पुरवणी 

त्याअर्थी , आता सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचित केलेल्या भुमीच्या मालकांने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या 
अंमलबजावणी मधुन अशा भुमी मालकांस सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनःस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा अरण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे कामी हाती घेतील . 


आणि म्हणुन त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम -३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन औरंगाबाद 
यांना पदनिर्देशित करित आहे . 


अ . क्र . 


१ 


२ 


अनुसूची -१ 

भुमी वर्णन : - मोजणी प्रमाणे 

गावाचे नाव : - मौजे फाजलवाडी , ता . फुलंब्री , जि . औरंगाबाद . 

गट नंबर 


३ 


२६३ 


२६३ 


२६३ 


एकुण 


संपादित अंदाजे क्षेत्र 

( हे . आर ) 

०० हे . १७ आर 

०० हे . ३ ९ आर 

०० हे . ४.५० आर 

०० हे . ६०.५० आर 


संपादनाचे प्रयोजन : - पाझर तलाव क्र . ०६ , मौजे फाजलवाडी , ता . फुलंब्री 
जि . औरंगाबाद . 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा 
फायदा होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . ०६ , मौजे फाजलवाडी , ता . फुलंब्री 
जि . औरंगाबाद . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - पाझर तलाव क्र . ०६ , मौजे फाजलवाडी , 
ता . फुलंब्री जि . औरंगाबाद . 

सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची ३ 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही- सबब माहिती निरंक 


औरंगाबाद विभाग 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचे 
निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 


१ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागु करण्यापासून सूट प्राप्त . 


२ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागु करण्यापासून सूट प्राप्त . 


अनुसूची -५ 

१ ) नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे 
पदनाम : - आवश्यकता नाही 


२ ) सबब माहिती निरंक 

३ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशिल : 
निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरिक्षण 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , औरंगाबाद यांच्या 
कार्यालयात करता येईल . 

दिनांक ०१/०२/२०२३ 

ठिकाण : - औरंगाबाद 


संदीप पाटील , 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) औरंगाबाद . 


१८ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) औरंगाबाद यांजकडून 

१ ) भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार 


१३ ९ 


२ ) मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा . क्र . २०२२ / आरबीडेस्क 
४ / समन्वय / भुसं / सिआर -१५४ दि . १२/०३/२०२० 


- 


अधिसुचना 

ज्याअर्थी , भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्र .११ / २०१४ / ७७ / 
-२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसुचना 
असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना करतांना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसुचना " संबोधण्यात यावे ) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ 
मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले 
आहे . 


1 


आणि त्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसूची -१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल " ) अनुसूची -२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचित शासन म्हणुन खात्री 
झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसुचित 
करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थपित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भुमी संपादन कायद्यअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -४ मध्ये नमुद केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट - कलम 
( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनः र्स्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची -५ मध्ये महिती देणे 
आवश्यक आहे . ) 


त्याअर्थी , आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 


१४० 


व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचित केलेल्या भुमीच्या मालकांने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या 
अंमलबजावणी मधुन अशा भुमी मालकांस सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनःर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा अरण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे कामी हाती घेतील . 


आणि म्हणुन त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम -३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन औरंगाबाद 
यांना पदनिर्देशित करित आहे . 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची ३ 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही- सबब माहिती निरंक 


४ 


अनुसूची -१ 

भुमी वर्णन : - मोजणी प्रमाणे 

गावाचे नाव : - मौजे रामवाडी ( लाडसावंगी ) , ता . जि . औरंगाबाद . 

गट नंबर 


६५ 


६५ 


६६ 


१४४ 


( सरकारी गायरान ) 


संयुक्त मोजणी द्वारे संपादित क्षेत्र 
( हे . आर ) 

०० हे . ४ ९ आर 

०० हे . १३ आर 

०० हे . १० आर 

०० हे . २०.६० आर 


एकुण 

०० हे . ९ २.६० आर 

संपादनाचे प्रयोजन : - पाझर तलाव क्र . ०५ , मौजे रामवाडी ( लाडसावंगी ) , 
ता . जि . औरंगाबाद . 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा 
फायदा होणार आहे . 

प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . ०५ , मौजे रामवाडी ( लाडसावंगी ) , 
ता . जि . औरंगाबाद . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - पाझर तलाव क्र . ०५ , मौजे रामवाडी 
( लाडसावंगी ) , ता . जि . औरंगाबाद . 

सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा - ( सामाजिक परिणामाचे 
निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 


भाग १ - पुरवणी 


१ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 


२ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागु करण्यापासून सूट प्राप्त . 


अनुसूची ५ 

१ ) नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 


ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे 
पदनाम : - आवश्यकता नाही 


२ ) सबब माहिती निरंक 

३ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशिल 
निरंक 


1 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरिक्षण 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , औरंगाबाद यांच्या 
कार्यालयात करता येईल . 

दिनांक १२/१२/२०२२ 

ठिकाण : - औरंगाबाद 


संदीप पाटील , 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


१ ९ 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) औरंगाबाद यांजकडून 

१ ) भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार 


२ ) मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा . क्र . २०२२ / आरबीडेस्क 
४ / समन्वय / भुसं / सिआर १५६ दि . १२/०३/२०२० 


अधिसुचना 

ज्याअर्थी , भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्र .११ / २०१४ / ७७ / 
-२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसुचना 
असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना करतांना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसुचना " संबोधण्यात यावे ) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ 
मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले 
आहे . 


- 


आणि त्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसूची -१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल " ) अनुसूची -२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचित शासन म्हणुन खात्री 
झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसुचित 
करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भुमी संपादन कायद्यअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -४ मध्ये नमुद केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम -४३ पोट - कलम 
( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःर्स्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची -५ मध्ये महिती देणे 
आवश्यक आहे . ) 


त्याअर्थी , आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचित केलेल्या भुमीच्या मालकांने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या 
अंमलबजावणी मधुन अशा भुमी मालकांस सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनःर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा अरण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे कामी हाती घेतील . 


आणि म्हणुन त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम -३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन औरंगाबाद 
यांना पदनिर्देशित करित आहे . 


१४१ 


अ . क्र . 


१ 


अनुसूची - १ 

भुमी वर्णन : - मोजणी प्रमाणे 

गावाचे नाव : - मौजे रामवाडी ( लाडसावंगी ) , ता . जि . औरंगाबाद . 

गट नंबर 


६५१ 


६५५ 

( सरकारी हक्क गायरान ) 

एकुण 


संपादित अंदाजे क्षेत्र 
( हे . आर ) 

०१ हे . १४ आर 

०० हे . ५० आर 


०१ हे . ६४ आर 

संपादनाचे प्रयोजन : - पाझर तलाव क्र . ०६ , मौजे रामवाडी ( लाडसावंगी ) , 
ता . जि . औरंगाबाद . 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . ०६ , मौजे रामवाडी ( लाडसावंगी ) , ता . 
जि . औरंगाबाद . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - पाझर तलाव क्र . ०६ , मौजे रामवाडी 
( लाडसावंगी ) , ता . जि . औरंगाबाद . 


सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची ३ 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही- सबब माहिती निरंक 


१४२ 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा - ( सामाजिक परिणामाचे 
निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 


१ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 


२ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 


अनुसूची - ५ 

१ ) नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे 
पदनाम : - आवश्यक नाही 

२ ) सबब माहिती निरंक 

३ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशिल : 
निरंक 


टिपः- उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरिक्षण 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , औरंगाबाद यांच्या 
कार्यालयात करता येईल . 

दिनांक १/०२/२०२३ 

ठिकाण : - औरंगाबाद 


संदीप पाटील , 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) औरंगाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


२० 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) औरंगाबाद यांजकडून 

१ ) भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार 


२ ) मा . जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश जा . क्र . २०२२ / आरबीडेस्क 
४ / समन्वय / भुसं / सिआर -१५३ दि . १२/०३/२०२० 

- : अधिसुचना : 

ज्याअर्थी , भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनःर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) 
च्या कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्र .११ / २०१४ / ७७ / 
-२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसुचना 
असा केला आहे ) द्वारे , भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यापुढे याला “ सदरहू अधिसुचना " संबोधण्यात यावे ) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ 
मधील पोटकलम ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसलेल्या शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले 
आहे . 


आणि त्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसूची -१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल " ) अनुसूची -२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचित शासन म्हणुन खात्री 
झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते , असे अधिसुचित 
करणे आवश्यक आहे . 

6 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ भुमी संपादित करतांना भुधारकास विस्थपित करण्याचे कारण 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची -३ मध्ये नमुद केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भुमी संपादन कायद्यअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भुमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -४ मध्ये नमुद केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम -४३ पोट - कलम 
( १ ) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन आणि पुनःर्स्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे . 
( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची ५ मध्ये महिती देणे 
आवश्यक आहे . ) 


त्याअर्थी , आता सदरहू कायद्याच्या कलम -११ चे पोटकलम ( ४ ) 
नुसार अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा 
अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचित केलेल्या भुमीच्या मालकांने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या 
अंमलबजावणी मधुन अशा भुमी मालकांस सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिकारी द्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भुमीसंपादन पुनर्वसन 
पुनःर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा अरण्यात 
येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भुमी अभिलेख अद्यावत 
करण्याचे कामी हाती घेतील . 


आणि म्हणुन त्याअर्थी , समुचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम -३ पोटकलम ( ग ) अन्वये उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन औरंगाबाद 
यांना पदनिर्देशित करित आहे . 


अ . क्र . 


१ 


२ 


अनुसूची -१ 

भुमी वर्णन : - मोजणी प्रमाणे 

गावाचे नाव : - मौजे रामवाडी ( लाडसावंगी ) , ता . जि . औरंगाबाद . 

सर्व्हे नंबर 


३ 


९ ७ 

९ ७ 

९ ६ 

एकुण 


संपादित अंदाजे क्षेत्र 
( हे . आर ) 

०० हे . २७.२५ आर 

०० हे . २७.२५ आर 

०० हे . ०१.५० आर 

०० हे . ५६ आर 


संपादनाचे प्रयोजन : - पाझर तलाव क्र . ०३ , मौजे रामवाडी ( लाडसावंगी ) , 
ता . जि . औरंगाबाद . 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . ०३ , मौजे रामवाडी ( लाडसावंगी ) , ता . 
जि . औरंगाबाद . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - पाझर तलाव क्र . ०३ , मौजे रामवाडी 
( लाडसावंगी ) , ता . जि . औरंगाबाद . 


सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


१४३ 


अनुसूची - ३ 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही- सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ४ 

- 

सामाजिक परिणामाचे निर्धारणाचा गोषवारा ( सामाजिक परिणामाचे 
- 
निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 


१ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 


२ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 


अनुसूची - ५ 

१ ) नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 

ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याचे 
पदनाम : - आवश्यक नाही 


२ ) सबब माहिती निरंक 

३ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झाली आहे त्याचा तपशिल : 

निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरिक्षण 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , औरंगाबाद यांच्या 
कार्यालयात करता येईल . 

दिनांक १/०२/२०२३ 

ठिकाण : - औरंगाबाद 


संदीप पाटील , 

उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) औरंगाबाद . 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


२१ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र .०३ मौ . पिंपळयाचीवाडी ता शिरुर कासार जि.बीड साठी 
भुसंपादन 


- 


दिनांक : - ०६/०२/२०२३ 

क्रमांक -२०२३ / एलएनक्यु / एसआर / १२ / २००७ . - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०३ मौ . पिंपळयाचीवाडी ता शिरुर 

कासार . जि . बीड 

अ.क्र . 

१ 

२ 

३ 

४ 


५ 

६ 


स.नं. / ग.नं. 

२८ ९ पै 

२८ ९ पै 

२८ ९ पै 

२ ९ २ पै 

२ ९ २ पै 

२ ९ २ पै 

एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.१४ 

०.०७ 

०.७४ 

०.१४ 

०.१३ 

०.०६ 

२.२८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र .०३ मौ . पिंपळयाचीवाडी ता . शिरुर 
कासार . जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र .०३ मौ . पिंपळयाचीवाडी ता 
शिरूर कासार . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०३ 
मौ . पिंपळयाचीवाडी ता . शिरूर कासार . जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


दिनांक : -०६.०२.२०२३ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीय अधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


२२ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्र . ०२ मौ . तितरवणी ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 
दिनांक : - ०६/०२/२०२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र . ०२ मौ . तितरवणी ता . शिरुर 
कासार जि . बीड 


क्रमांक -२०२३ / एलएनक्यु / एसआर / २१ / २००२ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०२ मौ . तितरवणी ता शिरुर 

कासार . जि . बीड 

अ.क्र . 


१ 

२ 

3 


५ 

६ 


स.नं. / ग.नं. 

६७ पै 

१११ पै 

१११ पै 

१६६ पै 

२०८ पै 

२११ पै 

एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.१ ९ 

१.७१ 


०.०२ 

०.०४ 


१.९ ६ 

०.३४ 

४.२६ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र . ०२ मौ . तितरवणी ता शिरुर 
कासार . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०२ मौ . तितरवणी 
ता . शिरूर कासार जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


अ.क्र . 


१४५ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


दिनांक : ०६.०२.२०२३ 

ठिकाण : - बीड 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


१४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०१ मौ . पिंपळनेर ता शिरूर कासार . 

जि . बीड 

अ.क्र . 

१ 


२३ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्र .०१ मौ . पिंपळनेर ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 

दिनांक : - ०६/०२/२०२३ 


क्रमांक -२०२३ / एलएनक्यु / एसआर / १६७ / २००५.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 

अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


स.नं. / ग.नं. 

८८ 

५४ 

एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.४४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .०१ मौ . पिंपळनेर ता . शिरुर 
कासार . जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र . ०१ मौ . पिंपळनेर ता शिरुर 
कासार . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


०.०४.५० 

०.४८.५० 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०१ मौ . पिंपळनेर 
ता . शिरूर कासार . जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : - ०६.०२.२०२३ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ मौ . तितरवणी ता शिरूर कासार . 

जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


२४ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 

गाव 

तलाव क्र .०४ मौ . तितरवणी ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 
दिनांक : - ०६/०२/२०२३ 


क्रमांक -२०२३ / एलएनक्यु / एसआर / १४ / २००८ . - ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ 


२ 

३ 


५ 


स.नं. / ग.नं. 

मौजे तिंतरवणी 


११ ९९ 

मौजे मातोरी 


३०२ 

३१७ पै 

३१७ पै 

३२० 

एकुण 


१.३० 


- 


०.११ 

०.११ 

०.१५ 

०.६६ 

२.३३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .०४ मौ तितरवणी ता . शिरुर 
कासार . जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र .०४ मौ . तितरवणी ता शिरुर 
कासार . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


दिनांक : - ०६.०२.२०२३ 

ठिकाण : - बीड 


१४७ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०४ मौ . तितरवणी 
ता . शिरूर कासार जि . बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर 

उपविभागीय अधिकारी बीड . 


१४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


२५ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
पाझर तलाव क्र . ०२ मौ . सिंदखेड ( अति ) ता गेवराई जि.बीड साठी 
भुसंपादन 


दिनांक : - ०६/०२/२०२३ 

क्रमांक -२०२३ / एलएनक्यु / एसआर / ०३ / २०० ९ . - ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ 

२ 

३ 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ मौ . सिंदखेड ( अति ) ता 
गेवराई . जि . बीड 

अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 

२३१ पै 

२३१ पै 

२३१ पै 


एकुण 


- 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


०.० ९ २५ 

०.०३५० 

०.०६७५ 


०.१ ९ ५० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


दिनांक : - ०६.०२.२०२३ 
ठिकाण : - बीड 


प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र . ०२ मौ . सिंदखेड ( अति ) ता 
गेवराई . जि . बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ०२ मौ . सिंदखेड ( अति ) ता 
गेवराई . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ 
मौ . सिंदखेड ( अति ) ता गेवराई . जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र , ३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ मौ . खोपटी ता शिरूर कासार जि . बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

३ पै 

०.८४ 

५३ पै 

१.१३ 

५४ पै 

०.१८ 

एकुण 

२.१५ 


२६ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्र .०४ मौ . खोपटी ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 
दिनांक : - ०६/०२/२०२३ 


क्रमांक -२०२३ / एलएनक्यु / एसआर / २३ / २००७ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


१ 

२ 

३ 


१४ ९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .०४ मौ . खोपटी ता . शिरुर 
कासार . जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र .०४ मौ . खोपटी ता शिरुर 
कासार , जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ मौ . खोपटी 
ता . शिरूर कासार जि . बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : ०६.०२.२०२३ 
ठिकाण : - बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


१५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०३ मौ . पिंपळनेर ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 

अ.क्र . 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 


२७ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
पाझर तलाव क्र .०३ मौ . पिंपळनेर ता शिरुर कासार जि . बीड साठी 
भुसंपादन 


दिनांक : - ०६/०२/२०२३ 

क्रमांक -२०२३ / एलएनक्यु / एसआर / १५ / २०१२.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


६ 


स.नं. / ग.नं. 

८१ पै 

८१ पै 

८१ पै 

८१ पै 

८१ पै 

८१ पै 

एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र . ०३ मौ . पिंपळनेर ता . शिरुर 
कासार . जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ०३ मौ . पिंपळनेर ता शिरुर 
कासार जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.१४ 

०.०४ 

०.०३ 

०.०५ 

०.०२ 

०.०३ 

१.३१ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०३ 
मौ . पिंपळनेर ता . शिरूर कासार जि . बीड 
अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : ०६.०२.२०२३ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


२८ 


उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन 
गाव तलाव क्र .०४ मौ.औरंगपुर ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 
दिनांक : - ०६/०२/२०२३ 


क्रमांक -२०२३ / एलएनक्यु / एसआर / ६३ / ०६.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ मौ . औरंगपुर ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 


अ.क्र . 


१ 

२ 

३ 


CC 


४ 


स.नं. / ग.नं. 

१६३ 

१६३ 

१६४ 

१६७ 

एकुण 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .०४ मौ . औरंगपुर ता . शिरुर 
कासार . जि . बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.६४ 

०.०४ 


०.१२ 

०.०३ 

०.८३ 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


१५१ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गाव तलाव क्र .०४ मौ . औरंगपुर ता शिरुर 
कासार . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ मौ . औरंगपुर 
ता . शिरूर कासार . जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : ०६.०२.२०२३ 

ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


१५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

२ ९ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 


क्र . जिउनि / ज्ञानोबा / अर्बनकोऑपक्रेसोसायलिऔ / नोंदणी / २६७ / २०२३ 
नोंदणी क्रमांक अजीडी / ओजीडी / आरएसआर / सीआर / २४४ / २०२३ 
दिनांक १ ९ / ०१ / २०२३ अन्वये जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद 
या पत्राद्वारे अधिसुचना करित आहे की , ज्ञानोबा अर्बन को - ऑप . क्रेडिट 
सोसायटी लि . औरंगाबाद ता . जि . औरंगाबाद हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 


2 


उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण अन्वये तिचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था " व उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधनसंपत्ती 
संस्था " असे करण्यांत आले आहे . 

66 


अनिलकुमार मुं . दाबशेडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . २ ] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २० - २६ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ०.०० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 

मुख्याधिकारी , नगरपरिषद , किनवट यांजकडून 

सुचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये किनवट प्रारूप विकास योजना ( दु . सु . ) चे 
प्रसिद्धीकरण 


6 

क्र . ३३६ / २०२३ दिनांक ०६/०२/२०२३ . ज्याअर्थी , किनवट 
नगर परिषदेने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्रधिकरण ” असे निर्देशिलेले ) , 
तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे उल्लेखलेली ) , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेली ) , चे कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने 
कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , दु . सु . ( यापुढे 
“ उक्त प्रारूप विकास योजना ” असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा 
ठराव क्र . ०३ दि .१६ / ०२ / २०२१ अन्वये जाहीर करुन त्याबाबतची सुचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभाग , पुरवणी भाग एक अ मध्ये 
दि . २५-३१ मार्च , २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे . 


- 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस 
अनुसरुन किनवट नगर परिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास 
योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , नांदेड शाखा , 
नांदेड यांची “ नगर रचना अधिकारी ” म्हणुन आदेश क्र . १७८८ दि . ११ / 
०५/२०२१ अन्वये नेमणुक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना अधिकारी 
तथा सहायक संचालक , नगर रचना नांदेड शाखा नांदेड यांनी , उक्त 
अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमिन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , 
उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करुन ती उक्त नियोजन 
प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी 
दि . २०/०६/२०२२ रोजी हस्तांतरीत केली आहे . 

औ भाग १ अ -२ 


२ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडुन सुचना / हरकती 
मागविण्याकरीता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्र . २० दि . २२/१२/२०२२ 
पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास 
योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये नागरिकांकडुन 
सुचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहु योजने संबंधीचे 
नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ , खाली नमुद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 

१. मुख्याधिकारी , किनवट नगर परिषद किनवट ता . किनवट जि . नांदेड . 
२. सहायक संचालक , नगर रचना नांदेड , शाखा नांदेड . 

उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरीकांना काही सुचना / हरकती 
असतील तर त्यांनी हि सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांकापासुन ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , किनवट नगर परिषद यांचेकडे 
लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन 
राजपात्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासुन ३० दिवसांचे आत नगर परिषदेकडे 
प्राप्त झालेल्या सुचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील . 


उक्त प्रारुपविकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क 
आकारुन किनवट नगर परिषदेच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ 
शकतील . 

ठिकाण : किनवट 


मुख्याधिकारी , 
नगरपरिषद , किनवट . 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०२३ : माघ , २०-२६ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
BY KINWAT MUNICIPAL COUNCIL 
NOTICE 


Publication of Draft Development Plan of Kinwat 
( S.R. ) Under Section 26 ( 1 ) of 

Maharashtra Regional & Town Planning Act . 1966 
No 336/2023 Date . 06/02/2023 . 


Whereas the Kinwat Municipal Council ( Hereinafter 
referred to as " the said Planning Authority " ) vide Resolution 
No. 03 Dated 16/02/2021 had Declared its intention to prepare 
a Draft Development plan of Kinwat ( S.R. ) ( hereinafter referred 
to as the " said Draft Development plan " ) For the area under 
its jurisdiction , ( hereinafter referred to the said " area " ) as per 
the provision of section 23 ( 1 ) read with section 21 ( 2 ) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act ] 1966 ( hereinafter 
referred to as the " said Act " ) and notice to that effect is 
published in Maharashtra Government Gazette Aurangabad 
Division , Supplement part - 1 on 06/02/2023 . 


And whereas , as per the provision in section 24 of 
the said Act , The Municipal Council vide Order No. 1178 Dt . 
11/05/2021 Has appointed Assistant Director , Town Planning , 
Nanded Branch Nanded as " Town Planning officer " to 
prepare the said Draft Development plan for the said area . 


३ 

And Whereas , the said Planning Authority has 
passed Resoution No. 20 dated 22/12/2022 to publish the 
said Draft Development plan under section 26 ( 1 ) of the said 
Act , for inviting Suggestions / objections from the public ; 


And Whereas , the Town Planning Officer and 
Assistant Director , Town Planning , Nanded Branch Nanded 
after having prepared Exisiting land use Map as per Section 
25 of the said Act has prepared the said Draft Development 
plan of the Said area and has handed it over to the said 
planning Authority on Date 20/06/2022 for Publication under 
section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


Therefore , Kinwat Municipal Council kinwat hereby 
Publishes the said Draft Development Plan along with the 
Report under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting 
Suggestions / objections from the Public the Copy to the 
said Draft Development plan and Report there of are kept 
open for inspection of the public at the following offices on 
all working days during office hours . 


1 . 


2 . 
Nanded 


The Chief officer kinwat Municipal Council 

Assistant Director , Town Planning Nanded Branch 


The Suggestions / objections if any , in writing from 
the public in this regard with reasons shall we submitted to 
the chief officer , kinwat Municipal Council within the period 
of 30 days from the date of Publication of the Notice in 
Maharashtra Govt . Gazette Suggestions / objections received 
by the Municipal Council Within the period of the 30 days 
from the date of publiction of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette shall only be Considered . 


The Copies of the said Draft Development Plan and 
Particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Kinwat Municipal Council 


Place - Kinwat 


Chief Officer , 
Kinwat Municipal Council . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


